राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत जळगांव 
जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., 
जळगांव यांचा “मुख्य दुग्धशाळेच्या उत्पादित 
दुग्धजन्य उपपदार्थ प्लान्टचे विस्तारीकरण व 
आधुनिकीकरण” या प्रकल्पास प्रशासकीय 
मंजूरी..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांक : एमएलके २०१५/प्र.क्र.१५५/पदुम-८ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २५ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६. 
२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-६/॥</४/जळगांव संघ/न.क्र.६/ 
भाग-२/२०१९/१०२१, दिनांक २० जुले, २०१९. 


शुद्धीपत्र :- 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील सुरुवातीच्या परिच्छेदाखाळीळ तक्ता 
खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला आहे :- 


अ.क्र घटक किमत रुपये 
१) बांधकाम २४,१०,००,०००/- 
2) प्लॅन्ट संयंत्रे १५,००,०००/- 
२४,२५,००,०००/- 
एकूण 
उपरोक्त रकमेच्या ५० टक्के राकृवियो सहाय्य रु.१२,१३,००,०००/- 
त्याऐवजी 
अ.क्र घटक किमत रुपये 
१) बांधकाम ७,०५,००,०००/- 
2) प्लॅन्ट संयंत्रे १७,२०,००,०००/- 
२४,२५,००,०००/- 
एकूण 
उपरोक्त रकमेच्या ५० टक्के राकृवियो सहाय्य रु.१२,१३,००,०००/- 


असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः एमएलके २०१५/प्र.क्र.१५५/पदुम-८ 


सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९१०२५१६४६०८०३०१ असा आहे. हे शुद्धीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
aj e S h ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c549410b225 1 df8c92783a2da1 7afcacbe7fafe3a4fdss 
‘ ey £156fea84433871f11, 
serialNumber=3cec7a5cf8d 124a0d8e1 Sbfc85a782c01ef27eace 
h a | g fa mM OV | 8bedaba4dce3416562097ac, cn=Rajesh Shaligram Govil 
Date: 2019.10.25 16:47:16 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
by 
प्रति, 


) 

) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग. 
) प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


षु 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक विभाग, नाशिक. 

९) विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग, नाशिक. 

१०) महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
११)अवर सचिव, राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मुंबई. 

92) निवडनस्ती. 


an 


S 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


